आदिवासी विकास सेवेतील सहायक प्रकल्प 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आस्था-२०२०/प्र.क्र.१४७/का.१ षु 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक: १६ जून, २०२१ 


संदर्भ:- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन Pola क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/का.१२, 
दि.१०.०५.२०२१ 
BRIA आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील तरतुदीनूसार तसेच संदर्भाधीन शासन निर्णयातील 


तरतूदींनुसार बदली करण्यास सक्षम प्रधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने खाळील तक्त्यात नमूद आदिवासी 


विकास सेवेतील सहायक प्रकल्प अधिकारी, गट-ब संवंर्गातीलळ अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 


क्र. (३) मध्ये दर्शाविलेल्या पदांवर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


a. अधिकाऱ्याचे नावपदनामव , बदलीनंतरची पदस्थापना शेरा 
क्र कार्यालय 
ia 2 3 1 a 
| श्री.आर.एस.अहिर, सहायक | सहायक प्रकल्प प्रशासकीय कारणास्तव 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक | अधिकारी,एकात्मिक बदली. 
आदिवासी विकास प्रकल्प, पुसद । आदिवासी विकास प्रकल्प, 
धारणी अंतर्गत उपकार्यालय, 
मोर्शी 


२. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, बदली करण्यात आलेल्या उपरोक्त 


अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजु होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच सदर अधिकाऱ्यांना 


बदलीच्या ठिकाणी रुजु होण्यासाठी केव्हा कार्यमुक्त करण्यात आले व ते सदर पदावर कोणत्या 


दिनांकास रुजु झाले याबाबतची माहिती शासनास त्वरित कळविण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२०/प्र.क्र.१४७/का.१५ 


३. संबंधित अधिकाऱ्यांना शासनाच्या पुर्वपरवानगी शिवाय कोणतीही रजा मंजुर करण्यात येऊ 


नये. तसेच म.ना.से.(रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) अन्वये सदर अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही 


प्रकारचे र॒जा अर्ज मूळ कार्यालयाने स्विकारु नये. असे अर्ज मूळ कार्यालयास प्राप्त झाल्यास ते संबंधित 


अधिकाऱ्याच्या मूळ पत्त्यावर नोंदणीकृत डाकेने पोच करावेत. मूळ कार्यालयाने सदर अर्ज शासनास 


पाठविल्यास त्याची दखल घेतली जाणार नाही. 


४. सदरहू बदली आदेझानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 


प्रकारचा राजकीय दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास सदर कृती ती म.ना.से. (वर्तणूक) 


नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लघंन करणारी असल्याने सदर बाब गैरवर्तणूक समजून संबंधित 


storie” शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरु करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


५. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धारणी अंतर्गत मोर्शी उप कार्यालयात बदली करण्यात 


आलेल्या श्री.आर.एस.अहिर, सहायक प्रकल्प अधिकारी यांचे वेतन एकात्मिक आदिवासी विकास 


प्रकल्प, धारणी या कार्यालयाकडून उन अदा करण्यात यावे. 


६. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१७१२२११६७०२४ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Subrao — Soe 
Narayan Shinde ——— ene 
(सु. ना. शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (आ.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा.राज्यमंत्री (आ.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२०/प्र.क्र.१४७/का.१५ 


५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर, 

७. सर्व सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या, 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

१०.महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

११.महाळेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे / नाशिक. 

१३.सर्व सह सचिव /उप सचिव / अवर सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४.सर्व कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५.संबंधित अधिकारी, 

१६.निवड नस्ती (का.१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


